माझी वसुंधरा अभियान १.० अंतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
परळी वैजनाथ नगरपरिषद 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ६ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१,दिनांक ८ जुले, २०२१ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१,दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२. 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त. 
प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान १.० मधील ४ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२१ 

रोजी करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर 
बक्षिस रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ८ जुले, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक संस्थांनी पारितोषिकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाचा कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय 
क्रमांक (२) येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची 
आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक संस्थांकडून प्राप्त झाळेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत १० स्थानिक संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक संस्थेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान 2022/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


शासन निर्णय : 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत स्थानिक 
संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या बक्षिस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामाचा रू. १.०० कोटी किमतीचा 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, परळी वैजनाथ नगरपरिषद यांनी शहर अभियंता, 
नांदेड महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. परळी वैजनाथ 
नगरपरिषदेन सादर केलेला प्रस्ताव मा. सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या 
बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, परळी वैजनाथ 
नगरपरिषदने सादर केलेल्या रू ०.५० कोटी किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील 
प्रस्तावित रु. ६,१९,५००.०० किंमतीची कामे वगळता उर्वरित रू. ९३,४९,५६१.०० किंमतीच्या 
कामांना या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र- १ मध्ये दर्शविल्या नुसार खालील परिच्छेद ४ 
मध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 
२. परळी वैजनाथ नगर परिषदेने रू. ६,१९,५००.०० रकमेचा वापर देशी प्रजातीच्या वृक्षांची 
लागवड करण्यासाठी करावा. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यास संबंधित 
शहर अभियंत्याची तांत्रिक मंजूरी घेवून स्थानिक संस्थेच्या स्तरावर अंमलबजावणी करण्यास 
शासन मान्यता देत आहे. त्यासाठी पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता राहणार 
नाही. 
३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत परळी वैजनाथ नगरपरिषद यांना नगर परिषद गटातील 
उच्चत्तम कामगिरीच्या आधारे रू १.०० कोटी रक्कमेचे बक्षिस जाहिर करण्यात आले आहे. या 
बक्षिस रकमेपैकी रु. ०.५० कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
सदर बक्षिस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त प्रमाणे 
शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने परळी वैजना नगरपरिषद यांना बक्षिस 
रकमेचा रू ०.५० कोटी रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळा मार्फत वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
४. अटी वशर्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा परळी वैजनाथ 
नगरपरिषद राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाला मधील कामांच्या अंमळबजावणीचा आर्थीक व 
भौतिक प्रगती अहवाळ दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान 
संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 

3) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्या पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान 2022/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव 
वाढ झाल्यास त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले 
जाणार नाही. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥/१9॥॥8.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२२१२०६१३५४२६३५०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANDIP 5 KAMBLE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, postalCode=400 Sh 
2.5.4.20=5d7be2bSd92ced254370f6b4a45426 167ed60F51dcb34812d7d2 
6८969८8557: 


pseudonym=79EA9C474F7D4F5206B9ED0C363B1 191 1FOA3D59, 
ialNumber=1E6E3F448F34D1DD3C4B0B04F8D07D573564E9568COFO1B 
BF302B61CDO8D36F2, cn=SANDIP S KAMBLE 
2. 0" 


06 13:58:48 +05'3 


(संदिप कांबळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई , ४०००३२ 
) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

) सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद, औरंगाबाद 
जिल्हाधिकारी, बीड 

८) मुख्याधिकारी, परळी वैजनाथ नगरपरिषद 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान 2022/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व विभाग क्रमांक अभियान २०२२ / प्र. क्र. ५७/ तां. क्र. १, 


दि ६ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 
Sr.No Description of Sub-work Estimated cost in Rs. 
[4 Proposed Heritage Tree protection and २,६८,९०७.०० 
Beautification works @ Parli Vaijnath Area, Parli 

2 Proposed Plant Nursey @survey no ४७८, Parli ११,०३,५२०.०० 
Vaijnath 

3 Proposed Devrai Plantation @survey no ४७८, Parli ६,८८,५८६.०० 
Vaijnath 

° Proposed Garden @Vidya Nagar, Hanuman 98,29, 809.00 

Mandir Open Space, Parli Vaijnath 
षु Proposed Garden @shivaji Nagar, Thermal Site, 3,03, 849.00 
Survey No ५७, Parli Vaijnath 
& Proposed plantation works @Vaidyanath College ३,१७,६६८.०० 
road 

9 Proposed Air Quality Monitoring and Air Pollution €,24,000,00 
Mitigation 

ट्‌ Harihar Kund and Markandey Kund Desilting and ११,१२,६४१.०० 
Cleaning 

र Proposed Integrated solar street lights @Parli ३,९२,८५४.०० 

NagarParishad Area, Parli (२० Numbers) 
ie! Proposed Off Grid Solar Power system at १४,६१,०२६.०० 
Government Buildings, Parli Vaijnath- 4KW each 
णि Proposed 2-wheeler, 3-wheeler, and ४-॥//॥॥७७॥86 8,560,604 ,00 
chargers for electric vehicles @Parli NagarParishad 

Campus 

१२ Competitions 400,000.00 

Total ९३,४९,५६१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


